उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील कुटीर रुग्णालय,जुन्नर, 
जि.पुणे येथील वाहनचालकाच्या १ अस्थायी 
पदास मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५३ /आरोग्य ३(ओ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १६ एप्रिल,२०१८. 


वाचा :- 
9) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१२७/आरोग्य ३(आ), 
दि.८.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ३/ टे-५अ/पुणे/ 
अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.९.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील कुटीर रुग्णालय,जुन्नर, जि.पुणे येथील वाहनचालकाच्या ०१ अस्थायी पदास दि.१.१.२०१८ 
दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ०१ अस्थायी पदास शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, 
११०-रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(09) (०१) कुटीर रुग्णालये 
(२२१० 0394) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५३/आरोग्य ३(अ) 


प्रत, 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ / 
आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१९१६५४३२१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


११. 


वि Digitally signed by Rajendra 
R a e N d [ a Shamraoji Kaurte 
| DN: CN = Rajendra Shamraoji 
आड Kaurte, C = IN, S = 
S h a mM rad} | Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Ka U rte Date: 2018.04.16 10:53:56 
+05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 

जिल्हा शल्य चिकीत्सक, पुणे 

वैद्यकीय अधिक्षक,कुटीर रुग्णालय, जुन्नर,जि.पुणे 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

१०. 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ 3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील कुटीर रुग्णालय, जुन्नर येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
| समाजकल्याण वाहनचालक || ५२००-२०२०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
सा.कु.वि.प.वि.क्र. १ शासन निर्णय क्र.अस्थायी 
कै (१९००) २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
टीएसपी-१३७६/ २०१७/ प्र.क्र.१२७/ 
पीएच-१६, आरोग्य-३अ, ०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
दि.३.१.१९७२३ दि.०८.२.२०८५ ११०- रुग्णालय व दवाखाने 
११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१) (०१) - कुटीर रुग्णालये 
(२२१० 0394) 
La 


एकूण 


